चंद्रपूर जिल्हयातील ग्रामीण रुग्णालये व 
उपजिल्हा रुग्णालये येथे कंत्राटी वाहन 
चालक सेवेच्या प्रलंबित देयकांस कार्योत्तर 
मंजुर देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.९१/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ७ जुले, २०२०. 


वाचा : 
१) सह संचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालय (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- 
ससंआसे/राज्यस्तर/कक्ष-३/टे-९/अवैकंत्राटी/देयके/मंजुरी/  सारुचंद्रपूर/३१६५/१८ 
दि.०७.०५.२०१९ 


प्रस्तावना : 

जिल्हा शल्य चिकित्सक चंद्रपूर अंतर्गत ग्रामीण रुग्णालये व उपजिल्हा रुग्णालये येथील 
कंत्राटी सेवा १ ऑक्टोंबर, २०१६ पासून निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून सुरु करण्यात आली असून 
त्यास उपसंचालक स्तरावर मे,२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. माहे जून. २०१८ ते मार्च 
२०१९ पर्यंतचे काही देयके प्रलंबित आहेत. सदर प्रलंबित देयकास कार्यात्तर मंजुरी देण्याची बाब 
शासनाची विचाराधीन होती या संदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे 
२. जिल्हा शल्य चिकित्सक, चंद्रपूर अंतर्गत ग्रामीण रुग्णालये व उपजिल्हा रुग्णालये 
यांच्यामार्फत कंत्राटी वाहन चाळक सेवा पुरविण्याबाबत खालील प्रमाणे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले 


होते. 


अ.क्र रुग्णालयाचे नाव दर प्रति मंजुर 
वाहनचालक वाहनचालक 

|, 8 2 3 8 
Rs 23] ग्रा.रु. सावळी रु. १३०००/- Se - "| 
२ ग्रा.रु. बल्लारपूर रु. १३०००/- २ 
३ ग्रा.रु. भद्रावती रु. १३०००/- (विक = | 
४ उप.जि.रु.चिमूर रु. १३३००/- a coe 
4 ग्रा.रु.राजूरा रु. १३०००/- |. ली. cl 
६ उप.जि.रु.वरोरा रु. १३३००/- | ae 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.९२१/आरोग्य 3 


अ.क्र रुग्णालयाचे नाव दर प्रति मंजुर 
वाहनचालक वाहनचालक 

=a 2 3 8 

(9 ग्रा.रु.शिदेवाही रु. १३०००/- 

८ ग्रा.रु.गडचांदूर रु. १३०००/- he शी 

९ ग्रा.रु.ब्रम्हपूरी रु. १३०००/- a | 

ae ग्रा.रु.कोरपना रु. १३०००/- ॥ “| 

faa | उप जि.मूल रु.१४५००/- ee 

१२ | ग्रा.रु.नागभिड रु. १४५००/- a 20” | 

१३ __ ग्रा.रु.गोंडपिंपरी रु.१४५००/- 2 

शासन निर्णय : 


माहे जून २०१८ ते मार्च, २०१९ कलावधीमध्ये चंद्रपूर जिल्हयातील ग्रामीण रुग्णालये, 


उपजिल्हा रुग्णालये येथे मे. आधार स्वच्छता सेवा सहकारी संस्था, चंद्रपूर व मे. साई बहुउद्देशीय 
विकास संस्था जि. चंद्रपूर यांच्यामार्फत कंत्राटी वाहन चालक सेवा पुरविण्यात आल्या होत्या. 
त्याबाबच्या रु.१६,१५,९००/- (सोळा लक्ष पंधरा हजार AH फक्त) इतक्या रक्कमेच्या खालील 


प्रलंबित देयकास त्याखालील अटीच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र रुग्णालयाचे नाव द्र वाहन देयकाचा कालावधी देयकाची 
चालकांची रक्‍कम 
संख्या 

ha ग्रा.रु. गडचांदूर | रु.१३०००/- | १ सन २०१८-१९ रु.७८०००/- 
(माहे जुन-२०१८ ते नोव्हेंबर-२०१८) 

२ | TS. गोंडपिपरी | रु.१४५००/- | 2 सन २०१८-१९ रु.२९००००/- 
(माहे जून २०१८ ते मार्च-२०१९) 

३ ग्रा.रु. सावली रु.१३०००/- | 9 सन २०१८-१९ रु. १३०००० /- 
(माहे जून २०१८ ते मार्च-२०१९) 

४ _ ।ग्रा.रु.बल्लारपूर । रु.१३०००/- | 2 सन २०१८-१९ रु. २०८०००/- 
माहे जून २०१८ ते नोव्हे. २०१८ मासिक 
२ वाहन चालक व माहे डिसें.२०१८ ते 
मार्च, २०१९ मासिक १ वाहन चालक 

५ | OLS. कोरपणा | रु.१३०००/- | 9 सन २०१८-१९ रु.१३००००/- 
(माहे जून २०१८ ते मार्च-२०१९) 

६ । उप.जि.रु.मूल  । रु.१४५००/- | १ सन २०१८-१९ रु.८७०००/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२१/आरोग्य 3 


(माहे जून २०१८ ते नोव्हे.-२०१८) 

७ | उप.जि.वरोरा । रु.१३३००/- | 9 सन २०१८-१९ रु. 38800/- 
माहे जून २०१८ ते ऑगस्ट-२०१८ 

८ _  ग्रा.रु.सिदेवाही | रु.१३०००/- | १ सन २०१८-१९ रु. १३००००/- 
(माहे जून २०१८ ते मार्च-२०१९) 

९ ग्रा.रु.भद्रावती रु.१३०००/- | 9 सन २०१८-१९ रु. १३००००/- 
(माहे जून २०१८ ते मार्च-२०१९) 

| TS TERT रु.१३०००/- | 9 सन २०१८-१९ रु. १३००००/- 
(माहे जून २०१८ ते मार्च-२०१९) 

ण ग्रा.रु.राजूरा रु.१३०००/- | १ सन २०१८-१९ रु. १३००००/- 
(माहे जून २०१८ ते मार्च-२०१९) 

१२ | ग्रा.रु.चिमूर रु.१३०००/- | १ सन २०१८-१९ रु. १३३०००/- 
(माहे जून २०१८ ते मार्च-२०१९) 

एकूण रु.१६१५९००/ 


४. सदर प्रस्तावातील नमूद केलेली कंत्राटी सेवा प्रचलित नियमानुसार आखून दिलेल्या 
कार्यपध्दतीचे व सर्वसाधारण निर्देशांचे अनुपालन देण्यात आलेले आहे, याची संबंधीत अधिकाऱ्यांनी 
खात्री करावी. 
१) सदर प्रस्तावातील नमूद केलेली कंत्राटी वाहन चालक सेवा प्रत्यक्षात संबंधित रुग्णालयास 
मिळाली आहे, याबाबतची खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्याची राहील. 
२) सदर प्रस्तावातील कंत्राटी वाहन चालक सेवेचे देयके यापूर्वी प्रदान करण्यात आळेली नाहीत 
यांची संबंधित अधिकाऱ्याने खात्री करावी. 
३) सदर देयकांबाबत काही अनियमितता उद्भवल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित अधिकारी 
यांची राहील. 


५. जिल्हा नियोजन विकास मंडळ, चंद्रपूर किंवा जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजनेंअंतर्गत 
लेखाशिर्ष २२२५-ई-३२९ बाब - १३ मध्ये मंजुर असलेल्या निधीमधून सदर खर्च भागविण्यात यावा. 
त्याचप्रमाणे सदर देयके बरोबर असल्याची पाडताळणी करुनच देयके मंजुर करावीत. 


६. शासन निर्णय, क्रमांक-विअप्र-१०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२ दि.१५ एप्रिल, २०१५ 
चे परिशिष्ट वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ भाग- पहिला, उपविभाग- एक मधील अनुक्रमांक 
६,नियम क्र. ४० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार व त्यात नमुद 
अटीची पुर्तता करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून मंजुरी देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.९२१/आरोग्य 3 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७०७१३०७००९५१७ असा आहे. देह डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh Kadam 
Patil 

DN: CN = Roshani Dinesh Kadam Patil, C = 
IN, S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Public Health Department 
Date: 2020.07.07 15:48:02 +05'30' 


(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त आरोग्य सेवा, तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आराग्य अभियान, मुंबई 

. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नागपूर. 

. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, चंद्रपूर. 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. चंद्रपूर. 

निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


